सन २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या 
गावांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत 
कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. संकीर्ण-१११८/प्र.क्र. १४१/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २०१९ 


वाचा - १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय २०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दि.२३.१०.२०१८ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय २०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दि.३१.१०.२०१८ 

३) भारतीय रिझर्व्ह बँक, परिपत्रक, दिनांक १७/१०/२०१८ 

४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय २०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दि.०६.११.२०१८ 

५) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४१/१८-स, 
दि.१९.१२.२०१८ 

६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय २०१८/प्र.क्र.२१६/म-७, दि.०८.०१.२०१९ 

७) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एससीवाय २०१८/प्र.क्र.२१६/म-७, दि.२१.०२.२०१९ 

८) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४१/१८-स, 
दि.०७.०३.२०१९ 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


वर नमूद वाचा येथील क्र.८ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ मधील पंक्ती क्र.३ मधील “शासन 
परिपत्रक दि.१९.१२.२०१९” ऐवजी “ara परिपत्रक दि.१९.१२.२०१८” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६१४१६१७००१२०२ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Fe eat 
S h n k rr 25. 19170d9eae8aa251ee28dcS6c7 

चित कय नकती 
S hi ngte ॥ Shankarrao 


ddce18574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shank 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
3) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४ मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सर्वी 
५) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६) सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७ आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११८/प्र.क्र. १४१/१८-स 
८) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 
qo) जिल्हाधिकारी( सवी 
११) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग), कृषी भवन, नवी दिल्ली. 
१२) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 
१३) मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय. , अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
मुंबई १८ 
१४) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी.आय., अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
मुंबई १८ 
१५) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था. (सवी 
१६) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सवी 
१७ कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सवी 
१८) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 
१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२० सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवड नस्ती - १८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


